सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात राज्यातील चार 
जिल्हा संकुलांना अनुदान वितरीत करण्यास 
मान्यता देणेबाबत- लेखाशिर्ष (२२०४-१८२७) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
दिनांक : ०९ जून, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००३/(प्र.क्र.११/०३)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००९/(प्र.क्र.२५/०९)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २१ मार्च, २००९. 
३) राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दिनांक २३ मार्च, २०२२ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, दिनांक २३ 
मार्च, २०२२. 
५) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र:क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २९ मार्च, २०२२. 
६) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२. 
७) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२. 
८) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.विजिक्रीसं/निमा/निवि/२२-२३/का- 
९/१८७६, दिनांक २७ एप्रिल, २०२२. 
प्रस्तावना :- 


राज्य क्रीडा धोरणांतर्गत राज्यामध्ये विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर क्रीडा संकुले उभारण्याची 
योजना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या शासन निर्णयान्वये अनुदान योजना कार्यान्वित केली 
आहे. या योजनेंतर्गत संदर्भ क्र.२ येथील दि.२१ मार्च, २००९ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या 
अनुदान मर्यादेत संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक 23 मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात 
आलेली आहे. त्यानुसार नव्याने मान्यता देण्यात येणाऱ्या तसेच अद्याप बांधकाम सुरु न झालेल्या तालुका 
क्रीडा संकुलांच्या अनुदान मर्यादेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे:- 


(9) अद्याप प्रशासकीय मान्यता न दिलेल्या अथवा प्रशासकीय मान्यता दिली आहे परंतु, अद्याप प्रत्यक्ष 
बांधकाम सुरु झालेले नाही, अशा क्रीडा संकुलांबाबत अनुदान मर्यादा खालीलप्रमाणे विहित करण्यात 
आली आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-१ 


क्रोडा संकुलाचा प्रकार | पूर्वीची अनुदान मर्यादा सुधारीत अनुदान मर्यादा 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 

तालुका क्रोडा संकुल रु. १००.०० लक्ष रु. ५००.०० लक्ष 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.२५००.०० लक्ष 

विभागीय क्रीडा संकुळ | रु.२४००.०० लक्ष रु.५०००.०० लक्ष 


(२) अंदाजपत्रकांना/ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व बांधकाम पूर्ण झालेल्या अथवा बांधकाम 


प्रगतीपथावर असलेल्या/अपूर्ण असलेल्या क्रीडा संकुलांबाबत अनुदान मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील:- 


क्रीडा संकुलाचा प्रकार | पूर्वीची अनुदान मर्यादा | सुधारीत अनुदान मर्यादा 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 

तालुका क्रीडा संकुल रु. १००.०० लक्ष रु. ३००.०० लक्ष 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.१५००.०० लक्ष 

विभागीय क्रीडा संकुल रु.२४००.०० लक्ष रु.३०००.०० लक्ष 


दिनांक २३ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या अनुक्रमे परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब व 
परिशिष्ट-क मध्ये विहित केल्यानुसार विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रोडा संकुलासाठी क्रीडा सुविधांचा टाईप 
प्लॅन विहित केला असून, परिशिष्ट-ड मध्ये सर्वसाधारण अटी व शर्ती विहित केलेल्या आहेत. 


सन २०२१-२२ या मागील आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२०४-१८२७ अंतर्गत, ३१, सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली, दिनांक ३१.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ०६ तालुका 
क्रीडा संकुलांसाठी रु.१७६३.३४५ लक्ष निधी खर्चासाठी वितरीत करण्यात आला होता. तथापि, बिम्स 


वितरण प्रणालीवरील तांत्रिक अडचणींमुळे सदर निधी आहरित करता न आल्यामुळे, अखर्चित राहून 


व्यपगत झालेला आहे. सबब, क्रीडा संचालनालयाने संदर्भ क्र.८ येथील दिनांक २७.०४.२०२२ च्या 
पत्रान्वये सदर ०६ जिल्हा क्रीडा संकुलांना प्रलंबित रु.१७६३.३४५ लक्ष निधी उपलब्ध करुन देण्याची 
विनंती केळी आहे. त्याअनुषंगाने वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक ०४.०४.२०२२ मधील 
तरतूदीनुसार सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून go टक्केच्या मर्यादेत, मासिक 
विवरणपत्रानुसार आवश्‍यक निधी जिल्हा क्रीडा संकुलांना टप्प्याटप्प्याने वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.ई-३, (१०(०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना 
(कार्यक्रम, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-१८२७ या लेखाशिर्षाखाली 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-१ 


रु.६५६८.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक ०४.०४.२०२२ 
अन्वये अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ६० टक्के म्हणजे निधी माहे, एप्रिळ ते डिसेंबर, २०२२ या नऊ महिन्यांच्या 
खर्चासाठी मासिक विवरणपत्रानुसार वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सन २०२१- 
२२ या मागील आर्थिक वर्षामध्ये संदर्भ क्र. ६ येथील दिनांक ३१.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निधी 
वितरीत केलेल्या परंतु तांत्रिक अडचणीमुळे निधी आहरित न झाल्याने निधी व्यपगत झालेल्या सहा जिल्हा 
क्रीडा संकुलांपैकी, प्रथम टप्प्यात चार जिल्हा क्रीडा संकुलांना सन २०२२-२३ साठी अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीच्या ६० टक्के मर्यादेत, मासिक विवरणपत्रानुसार दरमहा ७ % च्या प्रमाणात माहे एप्रिल व मे, २०२२ 


या दोन महिन्यांसाठी वितरणासाठी उपलब्ध एकूण रु.९१९.५२ लक्ष तरतूदीमधून खालील परिशिष्ट-अ 


मध्ये नावे नमूद केलेल्या चार जिल्हा क्रीडा संकुलांना स्तंभ-५ नुसार निधी वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे:- 
परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव मान्यताप्राप्त वितरीत केलेला निधी प्रस्तावित निधी 
अंदाजपत्रकीय (लाखात) वितरण मान्यता 
किंमत (लाखात) 
(लाखात) 
| 9 | ? 2 & 1 
| १___ | जिल्हा क्रीडा संकुल, पालघर ३३७७.५३| 0.00 | २००.०० 
२ जिल्हा क्रीडा संकुल, अमरावती १४३२.७६ ४३१.०३ २००.०० 
३ जिल्हा क्रीडा संकुल, वर्धा ९२२.०८ ८००.०० २००.०० 
४ जिल्हा क्रीडा संकुल, नागपूर २६२८.०० ८००.०० ३१९.५२ 
एकूण रुपये- ९१९.५२ 


३. वरीलप्रमाणे मंजूर निधी खालील अटी/शर्तीच्या अधिन राहून बांधकामाच्या प्रगतीनुसार 


वितरीत करण्यात यावा. 


संबंधित जिल्हा क्रीडा संकुलाचे बांधकाम आराखडे व सुधारीत अंदाजपत्रकास 
आवश्यकतेनुसार विहित प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


. उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस 


निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी आहरीत करण्यात यावा. शासन 
लेख्याबाहेरील बँक खात्यात हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 


राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेली वित्तविषयक विविध परिपत्रके/ 
आदेडा/नियम/ शासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करुन, वितरीत निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-१ 


॥/. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / बाबींकरिता मंजूर केला आहे, त्याच बाबींसाठी 
खर्च करण्यात यावा. खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित वेळेत सादर करावे. 


8. उपरोक्त बाबीवरील खर्च “मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व 
खेळ, (१६) क्रीडा संकुल, (१६) (०२) क्रीडा संकुलाची स्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर),* संगणक क्रमांक (२२०४ १८२७), या लेखाज्ीर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२२-२३ करीता 
उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक ०४.०४.२०२२ व अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे 
अ.शा.प.क्र.दिनांक ०५.०४.२०२२ मधील अटी/हशार्तीच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


६. सदर झासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मध्ये नावे नमूद केलेल्या चार जिल्हा क्रीडा संकुलांना 
त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविण्यात आलेली मंजूर रक्‍कम कोषागारातून आहरित 
करण्याकरीता संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा 
व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतचे देयक संबंधीत 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, यांनी कोषागारात सादर करून, आर.टी.जी.एस. प्रणालीद्वारे संबंधित जिल्हा 
क्रीडा संकुल समितीस अदा करावे. 


७. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.०४.०४.२०२२ व अपर मुख्य सचिव 
(वित्त) यांचे दिनांक ०५.०४.२०२२ च्या अर्धशासकीय पत्रान्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या 
सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८; सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२२०६०९१५०४१४३०२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Ramdas 6; 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION AND 
EPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = जज 7 आदेझ्ञानुसार = = 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसारव नावाने. 
a da 5 a pat ह. 3246a8286e67ae7423b98bfd800865585eb8601521f097ab07 142d65ea9b2b1 
5, pseudonym=081ECC13959FDFAE420D6448809AEDBED849D4 
INumber=24F4ACDDCFF993441F6C634862546E9D 122E0DB556806B179B794879 
h U ma ACF360F5, cn=Ramdas Ganpat Dhumal 
Date: 2022.06.15 11:44:12 +05'30 


(रामदास धुमाळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


oc “७ AD -O 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-१ 


५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , मुंबई. 

६. मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

८. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०.संबंधित जिल्हाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

१२.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१३.संबंधीत उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१४.संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनामार्फत) 

१६.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१७.संबंधित वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचाळनाळयामार्फत) 

१८.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

१९.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


